विटा मर्चंट को. ऑपरेटिव्ह बँक, लि. विटा 
(सांगली) या बँकेच्या विशोष एकरकमी कर्ज 
परतफेड योजनेस मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: युआरबी-१८२१/प्र.क्र.१४७/७-स, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४००३२ 
दिनांक -: २१ ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा १) शासन निर्णय समक्रमांक दि .१९ मार्च ,२०२१. 
२) शासन निर्णय समक्रमांक दि .१२ ऑगस्ट ,२०२१ 
३) शासन निर्णय समक्रमांक दि .०९ फेब्रुवारी २०२२ 
प्रस्तावना-: 
दि विटा मर्चन्ट को. ऑपरेटिव्ह बँक, लि. विटा (सांगली) या बँकेस “विशोष एकरकमी कर्ज परतफेड 
योजना” मंजूर करण्याबाबत सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी दि. १६.०३.२०२१ रोजी 
शासनास प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार शासनाने संदर्भ क्र. १ मधीळ शासन निर्णयाद्वारे या बँकेस 
दिनांक ३०.०६.२०२१ पर्यंत विशोष एकरकमी कर्ज परतफेड योजना मंजूर केली होती. तसेच संदर्भ क्र. २ 
मधील शासन निर्णयाद्वारे सदर योजनेस दिनांक 39.92.2029 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. संदर्भ 


क्र.३ मधील शासन निर्णयाद्वारे सदर योजनेस दिनांक ३०.०४.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


या मुदतवाढीच्या कालावधीत सुमारे रु. ११.३१ कोटी एवढ्या कर्ज रक्कमेची वसूली झाली आहे. त्यानुषंगाने 
सदर योजनेस मुदतवाढ मिळाल्यास बँकेचा संचित तोटा कमी होऊन बँकेस वाढीव तरलता उपलब्ध होईल. 


सबब, बँकेचे हित लक्षात घेऊन सदर योजनेस मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय-: 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी दि. १४.०९.२०२२ रोजीच्या पत्राद्वारे दि 
विटा मर्चन्ट को. ऑपरेटिव्ह बँक, लि. विटा (सांगली) या बँकेसंदर्भात सादर केलेल्या विशोष एकरकमी कर्ज 
परतफेड योजनेस मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५७ 


मधील तरतूदीनुसार शासनास प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ 


शासन निर्णय क्रमांकः युआरबी-१८२१/प्र.क्र.१४७/७-स 


मधील नियम-४९ च्या तरतुदीमधून सूट देऊन दि विटा मर्चन्ट को. ऑपरेटिव्ह बँक, लि. विटा (सांगली) या 
बँकेस परिशिष्ट “अ ” मध्ये नमूद विशोष एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस दिनांक ३०.०९.२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

वरील योजनेच्या अंमलबजावणीचा सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी दरमहा 
आढावा घेऊन भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अटींचे दि विटा मर्चन्ट को. ऑपरेटिव्ह बँक, लि. विटा (सांगली) 


बँकेकडून काटेकोरपणे पालन होत असल्याची खात्री करावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१०२११३३३५९७६०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Shinde Rahul Chandrashekhar 


1 DN: CN = Shinde Rahul Chandrashekhar, C = IN, S = 
Shinde Rahul ee eel 
Ch d h kh SSSTMENT MARKETING AND TEXTILE 

an ras 8 ar Date: 2022.10.21 13:39:08 +05'30' 
(राहूल शिंदे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत-: 
१) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर. 
३) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सांगली. 


४) अध्यक्ष, दि विटा मर्चन्ट को. ऑपरेटिव्ह बँक, लि. विटा, सांगली. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः युआरबी-१८२१/प्र.क्र.१४७/७-स 


परिशिष्ट “अ 


शासन निर्णय क्र. युआरबी-१८२१/प्र.क्र.१४७/७-स, दिनांक २१ ऑक्टोबर, २०२२ सोबतचे सहपत्र 


विशेष एक रकमी कर्ज परतफेड योजना 


पात्रता व नियम:- 


3) 
बो 
को 


ए) 


अनुत्पादीत कर्जाच्या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होणारी सर्व कर्ज खाती सवलतीस पात्र राहतील. 
यामध्ये तारणी व विनातारणी या दोन्ही कर्जाचा समावेश आहे. 

यामध्ये वैयक्तिक, एच.यु.एफ., प्रोप्रायरटरशीप, पार्टनरशीप, कंपनी इ. सर्व प्रकारच्या 
GAl(Institutions) कर्जदारांचा समावेठा असेल. 

न्यायप्रविष्ट तसेच वसुली निवाडा प्राप्त असलेले सर्व एनपीए खात्यांचा यामध्ये समावेश असेल. 
सरफेसी कायदा व निगोशिएबल इन्स्टरुमेंट अक्ट कायद्यातील कलम १३८ खाली कारवाई चालू 
असलेल्या एनपीए खात्यांचा यामध्ये समावेश असेल. 

बँकेकडील कर्जाचे संबंधीत कर्ज खाते कर्जदार किंवा जामीनदार एकाचवेळी पूर्णपणे बंद करत 
असल्यास सदर योजनेचा लाभ संबंधीत कर्जदार/ जामीनदार यांना घेता येईल. 

पगारदार कर्मचाऱ्यांची एखादी कंपनी / आस्थापना जर बंद झालेली असेल अथवा कर्मचारी कपात 
योजनेनुसार जर कर्जदार/ जामीनदार यांची नोकरी संपुष्टात आली SAIS तर अशा पगारदारांच्या 
कर्ज प्रकरणांना सदर योजना लागू राहील. एखादा पगारदार कर्मचारी सेवेतून बडतर्फ केला असेल 
तसेच पगारदार कर्मचारी (कर्जदार) मयत झाला BIS तर अशा कर्ज प्रकरणांनादेखीळ सदर 
योजना लागू राहील. 

कर्जदार अथवा त्याचे जामीनदार यांना बँकेचे नियम व अटीस अधीन राहून स्वेच्छेने सहभाग घेता 
येईल. त्यांचे विनंती अर्जानुसार सदरचे सवलत योजनेचा अवलंब करता येईल. 

बँकेचे अनुत्पादित कर्जखातेदाराचे एन.पी.ए. झालेल्या कर्जखात्याचे कर्ज दिल्या तारखेपासून 
द.सा.द.शे. १०% प्रमाणे सरळव्याजाने व्याज आकारणी करण्यात येईल. संबंधीत कर्जादाराने भरणा 
केलेली yes रक्‍कम येणे बाकीमध्ये जमा होऊन नावे पडलेले चार्जेसवर कटमितीने व्याज 
आकारणी करणेत येईल. अशाप्रकारे एकूण व्याज रक्कमेतून कर्जदार यांनी वेळोवेळी बँकेकडे 
भरणा केलेली व योजनेनुसार जमा होणारी व्याज रक्‍कम उणे येत असली तरी त्याचे वसूलपात्र 
व्याज शून्य येईल. परंतू उणे व्याज रक्‍कम कर्जदाराचे येणे रक्कमेतून वजा करता येणार नाही. 
त्यामुळे सदर व्याज रक्‍कम व खात्यावरील येणारी येणे बाकी एकत्रित करुन एकूण तडजोड रक्‍कम 
निश्चित करणेत येईल. याचाच अर्थ कोणत्याही परिस्थितीत येणारी तडजोड रक्कम मुद्दल येणे बाकी 
पेक्षा कमी असणार नाही. 

कर्जदाराने / जामीनदाराने त्याचे अर्जासोबत तडजोड रकमेच्या 24% रक्‍कम भरणा करणे 
आवश्यक असून उर्वरीत ७५% रक्‍कम तडजोडी मंजूरीचे दिनांकापासून 30 दिवसाचे आत बँकेकडे 
जमा करणे आवश्‍यक आहे. सदर ३० दिवसाचे मुदतीत उर्वरीत रक्‍कम बँकेकडे जमा न झालेस 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः युआरबी-१८२१/प्र.क्र.१४७/७-स 


संबंधीत कर्जदार/ जामीनदार यांना या सवलत योजनेचा कोणताही लाभ दिला जाणार नाही. तसेच 
अर्जासोबत भरणा केलेली २५% रक्कम संबंधीत कर्जदाराचे मुद्दल येणे खाती जमा केली जाईल. 
सदर ३० दिवसांच्या मुदतीसाठी उर्वरीत Lanse तडजोड दिनांकापासून संपूर्ण रक्‍कम फिटेपर्यंत 
उर्वरीत रक्कमेवर द.सा.द.]े. १०% प्रमाणे व्याजाची आकारणी केली जाईल. 

ओ) कर्जदार / जामीनदार यांनी रक्‍कम भरणा केल्यानंतर त्याचा हिशोब व अन्य पुर्तता उदा: 
मालमत्तेवरील बोजे, जप्ती बोजे, बँकेने दाखल केलेले कायदेशीर दावे मागे घेणे व कर्ज निरंक 
दाखला देणे वगैरे पुर्तता बँकेकडून त्वरीत केली जाईल. तसेच सदर योजनेचे कर्ज परतफेडीनंतर 
या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या कर्जदाराने बँकेविरुध्द दाखल केलेले सर्व न्यायालयीन कामकाज व 
दावे विनाशार्त मागे घ्यायचे असून तसे बँकेचे प्रतिज्ञापत्र करुन द्यावयाचे आहे. तसेच असे दावे पुढील 
३० दिवसात प्रत्यक्षात मागे घेण्याचे बंधन कर्जदारावर राहील. 


Digitally signed by Shinde Rahul 


S h | n d e Rah U | वी Rahul Chandrashekhar, C = 


IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

(> h an d ras h e kh ar MAHARASHTRA, OU = COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT 
Date: 2022.10.21 13:39:56 +05'30' 


(राहूल शिंदे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


